कारागृहातील बंदयांना किमान वेतन निश्‍चित 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१३/७२६/प्र.क्र.१८५/तुरुंग-१ 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर 4.9, 30 वा मजला 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १० जुले, २०१३ 
वाचा -- 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचे पत्र क्र. न्यावि/बंदी वेतन/ 
हितेश शहा/क्रिरीपी क्र.३४०/१३/४७४७/२०१३ कक्ष ९ (३), दि.१०.६.२०१३. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.जेएलई/३७०५/प्र.क्र.१७९/तुरूंग १, दि.२०.७.२०१० व 
दि.६.९.२०१०. 


शासन निर्णय-- 


राज्यातील कारागृहातील बंदयांचे किमान वेतन निश्चित करण्याबाबत शासनाच्या क्र.जेएलई 


१०१०/३७०५/प्र.क्र.१७९ तुरूंग १ दि.६.९.२०१० अन्वये आदेश निर्गमित करण्यात आळे आहेत. 


त्यानुसार कुशळ, अर्ध Has व अकुशल बंदयांना त्यांनी कारागृहात केलेल्या कामापोटी अनुक्रमे 


रु.४०/-, ३५/- व २५/- इतके वेतन देण्यात येत आहे. गुजरात, तिहार (नवि दिल्ली) व कर्नाटक 


राज्यात बंदयांना प्रतिदिन देण्यात येणाऱ्या वेतनाचा तुलनात्मक विचार करता आपल्या राज्यात 


बंदयांना देण्यात येणारे वेतन सद्याच्या महागाईचा विचार करता सुधारणे आवश्‍यक असल्याचे कारागृह 


महानिरीक्षणालयाने प्रतिपादीत केळे आहे. त्यासाठी कारागृह महानिरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली 


समिती स्थापन करण्याचे महानिरीक्षणालयाने प्रस्तावित केले आहे. 


२. कारागृह महानिरीक्षणालयाने वरिलप्रमाणे सादर केलेला प्रस्ताव लक्षात घेता आपल्या 


राज्यात बंदयांना देण्यात येणारे वेतन सद्याच्या महागाईचा विचार करता सुधारणे/त्यामध्ये वाढ करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१३/७२६/प्र.क्र.१८५/तुरुंग-१ 


या साठी महानिरीक्षणालयाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे खालील अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(१ कारागृह महानिरीक्षक -- अध्यक्ष. 
(२) अपर कामगार आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. -- सदस्य. 
(३) सह संचालक (उद्योग).उद्योग संचालनालय, पुणे. -- सदस्य. 
(४ कारागृह उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे. -- सदस्य. 
(4) अधीक्षक, कारागृह उद्योग, मुख्यालय, पुणे. -- सदस्य. 


२. वरील समितीने कारागृहातील बंदयांचे किमान वेतन निश्चित करण्याबाबत त्यांची शिफारस 


शासनास एक महिन्याच्या आत सादर करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७१०१०३५२३६८२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Kiran Harishchandra 
Kiran Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 


Harishchandra _ Divbace. c= IN. s 


MAHARASHTRA, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = HOME 
Dhabade Date: 2013.07.10 11:05:21 +05'30" 


(किरण ह. Tas) 


कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१३/७२६/प्र.क्र.१८५/तुरुंग-१ 


३. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


६. अपर कामगार आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 


७. सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, पुणे. 


८. कारागृह उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे. 
९. अधीक्षक, कारागृह उद्योग, मुख्यालय, पुणे. 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


११.निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


